वाचा: 


खसरा, मौजा चिखली (देवस्थान) उप प्रा. प. कार्यालय 
नागपूर (शहर) पूर्व कार्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग, 
शासन निर्णय : क्र.एमव्हीडी-०७१५/प्र.क्र.१९९/परि-४ 
२ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०६ एप्रिळ २०१६ 


१) क्र.पकाबां(४९)/०६१५/नक्र०४/का.१०(१/जा.क्र.८३५३, दिनांक १७.०७.२०१५ 
२) क्र.पकाबां(४९)/०६१५/नक्र०४/का.१०(१)/जा.क्र.१३९६०, दिनांक ०८.१२.२०१५ 
३) क्र.पकाबां(४९)/०६१५/नक्र०४/का.१०(१)/जा.क्र.८९६, दिनांक २०.०१.२०१६ 


शासन निर्णय: 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर शहर (पूर्वी या कार्यालयाच्या बांधकामाकरिता रु 


३०६३.२२ लक्ष एवढ्या किंमतीस सचिव समितीने दि.१०.०३.२०१६ च्या रोजीच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्यानुसार 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यास अनुसरून उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर शहर 
(qd) या कार्यालयाच्या इमारत बांधकामाकरिता पुढील तक्त्यात दर्शविलेल्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे रू. 
३०,६३,२१,६४४/- (रुपये तीस कोटी त्रेसष्ट लाख एकविस हजार erat चौ-येचाळीस फक्त) इतक्या रकमेस शासन 


या आदेशाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
अंदाजपत्रकाचा तपशील आणि अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत. 


Mouza-Chikhali (Deosthan) near APMC market, Nagpur 


Name of Work Construction of RTO administrative office (East) bldg. bearing khasara No. 83, 84/1 


Recapitulation Sheet 
(A) Essential items 
Sr. No. Items Cost Rs, 
Building proper- | Ground floor Cost of Construction 4,26,58,350 
First floor Cost of Construction 3,53,52,828 
Second floor Cost of Construction 3,92,80,920 
Total Cost of Construction 11,72,92,098 
Electrification Internal (5% of cost of building proper 58,64,605 
External (Transformer, DG set etc. 20,00,000 
Water supply and (5% of cost of building proper) 93,83,368 
sanitation 
Compound wall and (875 m.@Rs. 6000 per Rmt) 52,50,000 
gate 
Furniture Rs. 5000 per sqm. 2,88,61,950 
Rain water harvesting 5,00,000 
Fire fighting 23,45,842 
arrangement(2%) 
Site Development (16188,48 Sqm @ Rs. 4306 per Sqmt) 6,97,07,595 
Sub Total 24,12,05,458 
Contigencies (4%) 96,48,218 
Price escalaction (10%) 2,41,20,546 
(A) Total 27,49,74,222 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०७१५/प्र.क्र.१९९/परि-४ 


(5) Optional items 


Sr. No. Items Cost Rs. 
1 Borewell & Open well 5,00,000 
2 Lift 30,00,000 
(B) Subtotal 35,00,000 
Total (A+B) 27,84,74,221 
NIT Supervision Charges (10%) 2,78,47,422 
TOTAL COST OF PROJECT 30,63,21,644 


(अ) कामसुरु करण्यापूर्वी इमारतीच्या सविस्तर आराखड्यास शासनाच्या वास्तुशास्त्रज्ञांकडून मान्यता प्राप्त 


करून घेण्यात यावी. 


(ब) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 


हाती घ्यावे. 


(ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही २०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दिनांक 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(इ) अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. विभाग, नागपूर 
यांच्याकडून अंदाजपत्रक सांक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 
(ई) सदर प्रस्तावामध्ये नमुना नकाझापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे बांधकाम प्रस्तावीत केलेले आहे. सदर अतिरीक्त 
क्षेत्रफळ इतर शासकिय कार्यालयांकरिता वापरण्यास देण्यात यावे असे निर्देश मा. मुख्य सचिव यांनी दिले 


आहेत. 


2. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक एच-०८, मुख्यलेखा BY ४०५९, सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च (०८) परिवहन(०८)(१२) मोठी बांधकामे योजनांतर्गत (४०५९०८२३)-५३ मोठी बांधकामे” 


या लेखाशिर्षाखाली सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग-१ ला उपविभाग-५, अनुक्रमांक १ 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५३/इमा-१, दिनांक २.३.१६ अन्वये सचिव समितीच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्रशासनाच्या ७७७.॥19411991॥9.20०.11 या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१६०४०६१६२५१४४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढयात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


Av AD -O 


Cc 
ae 


८८४) oc 
werwoeveroevTwve Se . मह 


S 


निवडनस्ती (परिवहन-४) 


Digitally signed by Vijay Madhukar Lite 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Desk 


oe Ft D 
V | वे y M a d h u ka r L | te Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


cn=Vijay Madhukar Lite 


Date: 2016.04.06 17:13:07 +05'30' 


(विजय fere) 


कार्यासन अधिकारी, गृह(परिवहन) विभाग 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
परिवहन उपायुक्त (लेखा/प्रशासन), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर(परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारत २/१), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


